दिवंगत श्री.आर व्ही.झेले चतुर्थीश्रेणी 
कर्मचारी यांच्या घरबांधणी अग्रीमावरील 
व्याज क्षमापित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : अव्यामा-२०२१/प्र.क्र.१०९/व्यशि- ४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ:- संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांचे क्र.१५/वि.व्य (१/२०१८- 
१९/घबांअ/व्याजमाफी/२३२ दि.१०.०८.२०२१ व दि.१२.१०.२०२१ चे पत्र 


उपरोक्त संदर्भाधीन पत्राच्या अनुषंगाने आपणास असे कळविण्यात येते की, प्रादेशिक 
कार्यालय अमरावती यांचे अधिपत्याखाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धामणगाव रेल्वे, 
जि.अमरावती येथे कार्यरत असणाऱ्या श्री.आर.व्ही.झेळे चतुर्थीश्रेणी कर्मचारी यांचे 
दि.११.०१.२०२१ रोजी निधन झाले आहे. त्यांना प्रादेशिक कार्यालय अमरावती यांच्या 
कार्यालयीन आदेशा दि.०७.०३.२००८ अन्वये वित्तीय नियमावली १९५९ मधील भाग पहिला 
उपविभाग-१ मधील नियम क्र-१३४ (३) नुसार आर्थिक वर्ष सन २००७-०८ मध्ये रु.२,२०,०००/- 
(रु.दोन लक्ष वीस हजार) घरबांधणी अग्रीम प्रदान करण्यात आलेला आहे. सदर घरबांधणी 
अग्रनीमाच्या मुद्दल रक्कमेची वसूली पुर्ण झाल्यानंतर प्रादेशिक कार्यालय अमरावती यांचे 
कार्यालयीन आदेश दि.०७.१०.२०२० अन्वये रु. ११२८८०/-(रु एक लक्ष बारा हजार staat 
Vall फक्त ) इतक्या व्याजाची आकारणी करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार त्यांच्या वेतनातून 
व्याजाची रक्‍कम रु.९,४२५/ इतकी वसूल करण्यात आलेली आहे. उर्वरीत रक्‍कम रु 
१०३४५५/- (रु एक लक्ष तीन हजार चारशे पंच्चावन फक्त ) वसूली होण्यापूर्वीच श्री.झेले 
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांचा दि.११.०१.२०२१ रोजी निधन झाले . त्यामुळे त्यांच्याकडून उर्वरीत 
घरबांधणी SATAN oy व्याज रु. १०३४५५/ (रु एक लाख तीन हजार चारडो पंच्चावन फक्‍त ) 
वसूल करता आलेले नाहीत. सदर रक्कम क्षमापित करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात 
आला. 


2. या अनुषंगाने सदरच्या प्रस्तावास वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. घबांअ-२०१२/ 
प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम दि.२०.०२.२०१५ मधील परिच्छेद १० मधील तरतुदीनुसार श्री.झेळे 
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी हे दिवंगत झाळे असल्याने त्यांच्या घर बांधणी अग्नीमावरील रु १०३४५५/- 
(रु एक लाख तीन हजार Ua पंच्चावन फक्त) इतके व्याज माफ करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर ज्ञापन मा.प्रधान सचिव ares विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अव्यामा-२०२१/प्र.क्र.१० ९/व्यशि- 8 
8. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११०२५१५१६४५६३०३ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर आ. संखे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/अमरावती 
प्र.प्राचार्य,शसकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,धामणगांव रेल्वे ,जि.अमरावती. 
४. महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय अमरावती 
निवडनस्ती (व्यशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


